महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय बदली- अंशत: Jas 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३११८ /प्र.क्र २२२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १ ऑगस्ट, २०१९ 
संदर्भ : शा.शि. व क्री.विभाग, शासन आदेडा क्र. बदली-३११८/प्र.क्र.२२२/प्रशा-२ 
दिनांक १२.१२.२०१८ 


शासन Sear : 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 


कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधीळ कलम ४(४)(दोन) व कलम ४(५) 


मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या MAPA लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्व मान्यतेने दिनांक १२.१२.२०१८ रोजी प्रशासकीय बदल्यांचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला 


आहे. नागरी सेवा मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी 


दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासमोर 


स्तंभ क्रमांक- ५ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्या | पदनामव सध्याचे । दि.१२.१२.२०१८ अंशत: बदली अभिप्राय 

क्र. चे नाव कार्यालय च्या आदेशान्वये | नंतरची पदस्थापना 

करण्यात आलेली 
पदस्थापना 

[a] २ ३ ar षु & 

q | श्रीमती उपशिक्षणाधिकारी | उपशिक्षणाधिकारी | गटशिक्षणाधिकारी, | विनंती नुसार 
अनुपमा रा. | (AB, (प्राथमिक), पंचायत समिती, अंशत: 
भंडारी जि. प.लातूर जि. प.लातूर औसा, जि. लातूर । बदलाने 

रिक्त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११८ /प्र.क्र २२२/प्रशा-२ 


२. संबंधित अधिकारी हे दिनांक १२.१२.२०१८ रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित पदावर रुजू झाले 
असल्यास, हे आदेश अंमलात येणार नाहीत. आयुक्त (शिक्षण) यांनी याबाबत प्रथम खात्री करून नंतर 


वरीलप्रमाणे आदेशा निर्गमित करावेत. 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


Ge सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८०११७४४२६४५२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh Basaveshwar ae 0 


Mamadapure case 
(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व शिक्षण संचालक 

३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर 

५) शिक्षणाधिकारी, जि.प. लातूर (माध्यमिक/प्राथमिक/नि.शि.) 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

७) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍ताळलयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


